राज्यातील सर्व कारागृहामध्ये राष्ट्रीयकृत 
बँकेचे एटीएम सेंटर बसविण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः जेएलएम-१०१२/प्र.क्र. २१५ /तुरुंग-२ 


जागतिक व्यापार केंद्र ; सेन्टर १ » ३० वा मजला 


कफ परेड, मुंबई-४००० ०५ 


तारीख: ४ मार्च, २०१३ 
वाचा -- 
शासन पत्र , गृह विभाग क्र. जेएलएम-१०१२/प्र.क्र. २१५/तुरुंग-२, दिनांक ४.१.२०१३ 


शासन परिपत्रक-- 


येरवडा कारागृह उद्योग महाराष्ट्र विक्री केंद्र, येरवडा (Jail Industries Maharashtra 


Showroom, Yerwada) येथे स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक एटीएम बसविण्यास कांही अटी a adie 


अधीन राहून वाचा येथील शासन पत्र दिनांक ४ जानेवारी, २०१३ नुसार मान्यता देण्यात आली आहे. 


२. राज्यातील सर्व कारागृहातील अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन खाते राष्ट्रीयकृत 


बँकेमार्फत होत असल्यामुळे संबंधित कारागृहाकडून एटीएम सेंटर बसविण्याबाबतचे प्रस्ताव प्राप्त 


झाल्यास कारागृहातील अधिकारी/कर्मचारी यांची सोय होऊ शकेल. त्यामुळे कारागृहामध्ये एटीएम 


सेंटरसाठी जागा उपलब्ध असल्यास सदर जागेवर राष्ट्रीयकृत बँकेचे एटीएम सेंटर 


बसविण्यासाठी खालील अटीं व शर्तीच्या अधीन राहून अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह 


महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रस्तावास मान्यता देण्याकरीता प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


१) राज्यातील कारागृहामध्ये मागणीनुसार राष्ट्रीयकृत बँकेचे एटीएम सेंटर बसविण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१०१२/प्र.क्र. २१५/तुरुंग-२ 


२) कारागृहामध्ये ज्या राष्ट्रीयकृत बँकेचे एटीएम सेंटर बसविण्यात येणार आहे त्या 


बँकेसोबत ठराविक कालावधीकरीता अपर पोळीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षकांच्या 


स्तरावर करार करण्यात यावा. 


३) एटीएम सेंटरमुळे कारागृहाच्या सुरक्षिततेस बाधा येणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 


४) एटीएम सेंटरचे भाडे हे येरवडा मध्यवर्ती कारागृह येथील कुटुंब कल्याण निधीमध्ये 


नियमितपणे जमा केले जाईल व त्याच्या आवश्‍यक त्या नोंदी घेण्यात याव्यात. एटीएम सेंटरचे भाडे 


कुटुंब कल्याण निधीमध्ये जमा करताना ज्याप्रमाणे पोलीस खात्याचा निधी पोलीस विभागाच्या कुटुंब 


कल्याण निधीमध्ये निधी जमा केला जातो, त्याच पध्दतीचा व कारणांसाठी अवलंब करण्यात यावा. 


५) शासन पत्र , गृह विभाग क्र. जेएलएम-१०१२/प्र.क्र. २१५ /तुरुंग-२, दिनांक ४.१.२०१३ 


नुसार येरवडा कारागृह उद्योग महाराष्ट्र विक्री केंद्र, येरवडा (Jail Industries Maharashtra Showroom, 


Yerwada) येथे स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक एटीएम बसविण्यास देण्यात आलेल्या मान्यतेस देखील ह्या 


अटी व शर्ती लागू राहतील. 


६) उपरोक्‍त अटी व शर्तीवर अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र 


राज्य, पुणे यांचे नियंत्रण राहील. 


सदर झछासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०३०४१२१३४३८८२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arunkumar 


R h Kalkhai 
A r U a k U aa a r DION. ey n यि Rangnath 


Kalkhair, C = IN, S = 


Rangnath ७७?” 


. MAHARASHTRA, OU = HOME 
Ka | k h a | [ Date: 2013.03.05 10:47:42 


+05'30" 


(अ.रं.काळखैर) 


शासनाचे अवर सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१०१२/प्र.क्र. २१५/तुरुंग-२ 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, (कारागृह) दक्षिण विभाग, मुंबई 


9८ An A 


. कारागृह उमपहानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


५. कारागृह उमपहानिरीक्षक, (पश्‍चिम विभाग)/पुणे/ मध्य विभाग, औरंगाबाद/पूर्व विभाग, नागपूर. 


६. अधीक्षक, सर्व मध्यवर्ती कारागृह 


७. अधीक्षक, सर्व जिल्हा कारागृह 


८. कक्ष अधिकारी - तुरुंग-१ व तुरुंग-३ 


९. निवड नस्ती (तुरुंग-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


